RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक -३६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक २६ ऑगस्ट २०२१ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

अधिसूचना 


; 


क्रमांक टीपीएस -३५१ ९ / १७ ९९ / प्र . क्र .१ ९ ० / नवि - ९ / २०२०.- ज्याअर्थी , शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -३५१२ / 
०३ / प्र.क्र .०५ ( अ ) / २०१२ / नवि - ९ , दिनांक ९ मे २०१२ अन्वये जामनेर शहरासाठी विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये 
भागश : मंजूर ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली ) असून , दिनांक २० जून २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेसाठी जामनेर नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले 
आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे जामनेर , तालुका जामनेर येथील गट नंबर २०७ / २ - ब / २ - ब क्षेत्र ३.०० हेक्टर ही जागा 
( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ) ना विकास ( यापुढे “ उक्त भूवापर ” असे संबोधले आहे ) या वापर विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ४ , दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये उक्त 
विकास योजनेत फेरबदल करून उक्त जागा उक्त भूवापर विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे 
ठरवून उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक ३० मे २०१ ९ च्या पत्रान्वये शासनास 
मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे ( यापुढे “ उक्त फेरबदल प्रस्ताव ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर आणि संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , 
उक्त फेरबदलाचा प्रस्ताव काही अटी व बदलासह मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे 


B 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीनमालकांनी शासनाच्या धोरणानुसार सन २०२१-२०२२ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यातील उक्त जागेच्या 
मूल्याच्या ५ टक्के दराने येणाऱ्या अधिमूल्य रकमेपैकी ५० टक्के शासनास देय असलेली अधिमूल्याची रक्कम रुपये १५ , ९ ७,५०० सहायक संचालक , 


( १ ) 


वि ( एच ) १७६ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


नगर रचना , जळगाव शाखा , जळगाव यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक १४ जुलै २०२१ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास 
देय असलेली टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये १५ , ९ ७,५०० मुख्याधिकारी , जामनेर नगरपरिषद , जामनेर या कार्यालयास दिनांक १५ जुलै 
२०२१ रोजी जमा केलेली आहे ; 


५० 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त 
विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ९ मे २०१२ ची विकास 
योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ९ मे २०१२ रोजीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे . 


नोंद 


मौजे जामनेर , तालुका जामनेर येथील गट नंबर २०७ / २ - ब / २ - ब क्षेत्र ३.०० हेक्टर ही जागा खालील अटींसापेक्ष , ना - विकास विभागातून 
वगळण्यात येत आहे व मुक्त झालेली जागा नकाशात दर्शविल्यानुसार रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 
अट क्रमांक १.- जामनेर शहरासाठी लागू असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार , जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १० टक्के खुल्या 

जागेव्यतिरिक्त , १० टक्के सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील . 
अट क्रमांक २.- खुल्या जागेसभोवताली कुंपणभिंत करणे आवश्यक राहील . 
अट क्रमांक ३.- उक्त जमिनींसाठी आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सेवा - सुविधा जमीनमालकांनी / विकसनकर्त्यांनी स्वखर्चाने विकसित करून 

पुरविणे बंधनकारक राहील . मूलभूत सुविधांमध्ये रस्ते , पाणीपुरवठा , मलनिस्सारण व ड्रेनेज इ . यांचा समावेश आहे . 
अट क्रमांक ४.- उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना 

अर्जदारांवर , एकूण जागेच्या भूखंड विक्रीवर पुढीलप्रमाणे बंधन राहील . मुख्याधिकारी , नगरपरिषद , जामनेर यांनी 
सदर बाबींवर नियंत्रण ठेवावे . 


तक्ता 


( क ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण भूखंडापैकी २५ टक्के भूखंडाची विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ख ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण भूखंडापैकी ५० टक्के भूखंडाची विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ग ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण भूखंडापैकी ७५ टक्के भूखंडाची विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( घ ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण भूखंडापैकी ९ ० टक्के भूखंडाची विक्री अनुज्ञेय राहील . 

( ड ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण भूखंडापैकी १०० टक्के भूखंडाची विक्री अनुज्ञेय राहील . 
जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र 
देण्यात येणार नाही . 


सदरची अधिसूचना जनतेच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी , जामनेर नगरपरिषद , जामनेर , जिल्हा जळगाव यांच्या कार्यालयात एका 
महिन्याच्या कालावधीसाठी , कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील . 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


प्रणव कर्प , 


कार्यासन अधिकारी , 


महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


3 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 


dated , 26th August 2021 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


NOTIFICATION 


No. TPS - 3519 / 1799 / CR - 190 / UD - 09 / 2020.- Whereas , the Government in Urban Development 
Department vide Notification No. TPS - 3512 / 03 / CR - 05 ( A ) / 2012 / UD - 9 , dated 9th May 2012 has partly 
sanctioned the Development Plan for Jamner City ( hereinafter referred to as " the said Development 
Plan " ) under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah . Act 
No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and the same has come into force 
with effect from dated 20th June 2012 ; 


and whereas , the Jamner Municipal Council is the Planning Authority for the said Development 
Plan ( hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ' ) ; 


and whereas , in the said Development Plan , Land bearing Gat No. 207 / 2 - B / 2 - B admeasuring 
3.00 Hecteres of Mouje Jamner ( hereinafter referred to as " the Said Land " ) is included in " No 
Development Zone ” ( hereinafter referred to as " the said Zone " ) ; 


and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 4 , dated the 5th 
October 2018 resolved to modify the said Development Plan by deleting the said land from the said 
use and to be included in Residential Zone ( hereinafter referred to as " the said Modification Proposal " ) 
by carrying out a modification to the said Development Plan , by following all the legal formalities 
stipulated under the said Act , forwarded the proposal to Government for sanction vide letter dated 
30th May 2019 ; 


and whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the proposed modification should be 
sanctioned subject to certain changes and conditions . 


and whereas , the Land Owners of the said land as per the Government Policy have deposited 
Rs . 15,97,500 towards the 50 per cent Government share of premium amount as per the 5 per 
cent rate of the said lands as prescribed in the Annual Statement of Rates ( ASR ) for the year 2021 
22 in the Government Treasury on 14th July 2021 through the Assistant Director of Town Planning , 
Jalgaon Branch , Jalgaon and remaining 50 per cent of the premium amount Rs . 15,97,500 payable 
to the Planning Authority has been deposited with the Chief Officer , Jamner Municipal Council , Jamner 
on 15th July 2021 ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act , the Government hereby sanctions the Proposed Modification with changes and subject 
to certain conditions and for that purpose amends the aforesaid Notification , dated 9th May 2012 . 


In the Schedule of Modifications appended to the aforesaid Notification , dated 9th May 2012 
sanctioning the said Development Plan the following new entry shall be added after the last entry 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


ENTRY 


The Land bearing Gat No. 207 / 2 - B / 2 - B area 3.00 Hectares of Mouje Jamner is deleted from 
“ No Development Zone ” and land thus released is included in " Residential Zone ” as shown on the 
Plan subject to the conditions mentioned specified below , 


Condition No. 1. 


It will be compulsory to provide 10 per cent Amenity Space in addition to the 
mandatory 10 per cent open Space as per the applicable Development Control 
Regulations for Jamner City . 


Condition No. 2. 


The Compound Wall is to be constructed surrounding the Boundary of " Open 
Space " . 


Condition No. 3. 


It will be compulsory to develop and provide all the required basic Services / 
amenities by the land owner / developer at their cost . The Roads , Water Supply , 
Drainage and Sewage treatment are covered in the basic amenities . 


Condition No. 4.- If the land is proposed to be Developed by way of plotted layout , then sale of 

plots under such layout shall be monitored by the Chief Officer , Jamner 
Municipal Council , Jamner in relation to Development of basic amenities as per 
the stages given below . 


Table 


Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure 


( a ) 


After final approval of layout 


Sale of 25 per cent of the total Plots shall 
be permissible . 


( b ) After completion of 40 per cent 

basic Amnities . 


Sale of 50 per cent of the total Plots shall 
be permissible . 


( C ) 


LI 


After completion of 60 per cent 
basic Amnities . 


Sale of 75 per cent of the total Plots shall 
be permissible . 


( d ) 


After completion of 80 per cent 
basic Amnities . 


Sale of 90 per cent of the total Plots shall 
be permissible . 


( e ) After completion of 100 per cent 

basic Amnities . 


Sale of 100 per cent of the total Plots shall 
be permissible . 


If Group Housing Scheme is to be developed on plotted layout , then Occupancy Certificate will not be 
issued till all the required basic services / amenities are developed ; 


This Notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours for 
the period of one month , in the office of the Chief Officer , Jamner Municipal Council , Jamner , District 
Jalgaon . 


This Notification shall also be published on the Government's website www.maharashtra.gov.in 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRANAV KARPE , 
Section Officer to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


५ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष , जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांजकडून 
वाचा : ( १ ) भारतीय दंडसंहिता , १८६० , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) व ( ३ ) 


( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ चे कलम ३० , ३३ , ३४ , ४१ , ५६ , ६३ व कलम ५१ ते ६० 


( ३ ) साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली , दिनांक १४ मार्च २०२० 
( ४ ) मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , आपत्ती व्यवस्थापन , मदत व पुनर्वसन , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील 

आदेश क्रमांक DMU / २०२० / CR- ९ २ / DiSM - १ , दिनांक ४ जून २०२१ , ११ जून २०२१ , १७ जून २०२१ , २५ जून २०२१ . 
( ५ ) मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , सार्वजनिक आरोग्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील आदेश Corona - २०२१ / CR - ३६६ / 

Arihya - ५ , दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ . 


( ६ ) मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , सार्वजनिक आरोग्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील आदेश कोरोना -२०२१ / प्र.क्र . ३६६ / 

आ -५ , दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ . 


( ७ ) इकडील कार्यालयीन आदेश क्रमांक कक्ष / आपत्ती / कोरोना विषाणू / कावि -४१३ / ४१ ९ / ४२५ / ४२७ / ४८३ , दिनांक ५ जून २०२१ , 

११ जून २०२१ , १७ जून २०२१ , २५ जून २०२१ , ३ ऑगस्ट २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष / आपत्ती / कोरोना विषाणू / कावि -४ ९ ५ / २०२१.- ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला 
आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे . राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधक कायदा , १८ ९ ७ ची अंमलबजावणी दिनांक १३ मार्च २०२० पासून सुरू करून त्यातील खंड २ , ३ व ४ 
मधील तरतुदींनुसार आदेश निर्गमित केले असून जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोविड -१ ९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव 
रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 


ज्याअर्थी , उपोद्घातातील वाचले क्रमांक ६ अन्वये राज्यातील कोविड -१ ९ ची दुसरी लाट आटोक्यात येत आहे . परंतु अद्यापही कोविड 
रुग्ण आढळून येत असल्याने राज्यात कोविड प्रतिबंधक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता भासत असल्याने साथरोग अधिनियम , १८ ९ ७ च्या 
खंड -२ नुसार प्राप्त अधिकार व आपत्ती निवारण कायदा , २००५ नुसार सक्षम प्राधिकारी म्हणून अध्यक्ष , राज्य व्यवस्थापन समितीने उपोद्घातातील 
संदर्भ क्रमांक ४ व ५ मध्ये नमूद आदेश अधिक्रमित करून संपूर्ण राज्यासाठी काही निर्देश जारी केले आहेत . . 

त्याअर्थी , मी , मनीषा खत्री , जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष , जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , नंदुरबार याद्वारे मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करणेत येवून उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे १.०० 
वाजेपासून पुढील आदेश होईपावेतो खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे . 
सेवा / आस्थापना / उपक्रम 

निबंध / सूट 

३ 


अ . क्र . 


१ 


२ 


१ 


उपहारगृहे 


खुली अथवा बंदिस्त उपहारगृहे आसन व्यवस्थेच्या ५० टक्के क्षमतेने खालील अटींच्या 
पूर्ततेच्या अधीन राहून सुरू करण्याची मुभा देण्यात येत आहे . 


( अ ) उपहारगृहे / बारमध्ये प्रवेश करताना , प्रतिक्षा कक्षात अथवा जेवण मिळेपर्यंतच्या 
कालावधीत मास्कचा वापर अनिवार्य राहील व याबाबतच्या स्पष्ट सूचना उपहारगृह 
आस्थापनांनी उपहारगृहात लावणे आवश्यक राहील . 


( आ ) उपहारगृह / बारमध्ये काम करणारे आचारी , वाढपे , व्यवस्थापक व स्वच्छता 
कर्मचाऱ्यांसह सर्व कर्मचाऱ्यांचे कोविड प्रतिबंधक लसीकरण करणे आवश्यक राहील व 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


ज्या कर्मचाऱ्यांच्या लसीकरणाच्या दोन मात्रा आणि दुसरी मात्रा घेतल्यानंतर १४ दिवस 
पूर्ण झाले आहे असेच कर्मचारी व व्यवस्थापक उपहारगृह / बारमध्ये काम करू शकतील 
तसेच या सर्व कर्मचारी व व्यवस्थापनाने उपहारगृहात मास्कचा वापर करणे अनिवार्य 
राहील . 


( इ ) वातानुकलीत उपहारगृह / बार असल्यास , वायुवीजनासाठी खिडक्या असल्यास कमीत 
कमी दोन खिडक्या किंवा दरवाजा उघडा ठेवून आतील हवा खेळती राहण्यासाठी पंखे 
लावणे आवश्यक राहील . 


( ई ) प्रसाधनगृहात उच्च क्षमतेचा एक्झॉस्ट फॅन असणे आवश्यक राहील . 


( उ ) उपहारगृह / बारमध्ये विहित शारीरिक अंतराचे पालन होईल यानुसारच आसन 
व्यवस्था करण्यात यावी . 


( ऊ ) उपहारगृह / बारमध्ये निर्जंतुकीकरणाची तसेच सॅनिटायझरची व्यवस्था असणे आवश्यक 
राहील . 


उपरोक्तनुसार उपहारगृहे / बार सुरू ठेवण्यास सर्व दिवस रात्री १०.०० वाजेपर्यंत मुभा 
देण्यात येत आहे . उपहारगृहे / बारमधील भोजनासाठी ग्राहकांकडून शेवटची मागणी 
जास्तीत जास्त रात्री ९ .०० वाजेपर्यंत घ्यावी . मात्र पार्सल सेवा २४ तास सुरू ठेवण्याची 
मुभा देण्यात येत आहे . 


२ 


दुकाने / शॉपिंग मॉल्स 


सर्व व्यापारी दुकाने सर्व दिवस रात्री १०.०० वाजेपर्यंत सुरु ठेवता येतील . मालक , 
व्यवस्थापक व कर्मचारी यांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा पूर्ण व दुसरी 
मात्रा झाल्यानंतर १४ दिवस झालेले असणे आवश्यक राहील . 


३ 


जिम्नेशिअम / व्यायामशाळा , 
योगसेंटर , सलून - स्पा , 
केशकर्तनालय , ब्युटीपार्लर्स . 


वातानुकुलित तसेच विनावातानुकुलित ५० टक्के क्षमतेसह , सर्व दिवशी रात्री १०.०० 
वाजेपावेतो सुरू राहतील . वातानुकुलित असल्यास , वायुविजनसाठी फॅन व वातानुकुलनासह 
खिडकी अथवा दरवाजा उघडे ठेवणे आवश्यक राहील . 


४ 


इनडोअर स्पोर्टस् 


याठिकाणी खेळाडूंचे व तेथील कर्मचारी व व्यवस्थापन यांच्या कोविड प्रतिबंधात्मक 
लसीकरणाच्या दोन मात्रा पूर्ण व दुसरी मात्रा झाल्यानंतर १४ दिवस झालेले असणे 
आवश्यक राहील . या ठिकाणी हवा खेळती राहण्यासाठी योग्य वायुविजन व्यवस्था असणे 
आवश्यक राहील . या ठिकाणी खेळाडूंना बॅडमिंटन , टेबलटेनिस , स्क्वॅश , पॅरलल बार , 
मलखांब अशाच खेळांसाठी केवळ दोन खेळाडू या मर्यादेत सुरू करण्याची मुभा 

देण्यात 
येत आहे . 


५ 


कार्यालय / औद्योगिक / सेवा 


विषयक आस्थापना . 


( अ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय आस्थापनांचे कर्मचारी , बँक कर्मचारी , रेल्वे कर्मचारी व 
म्युनिसिपल कर्मचारी व व्यवस्थापन यांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण प्राथम्याने पूर्ण 
करण्यात यावे . 


( ब ) ज्या खाजगी व औद्योगिक आस्थापनांच्या कर्मचाऱ्यांचे व व्यवस्थापनाचे कोविड 
प्रतिबंधात्मक लसीकरण पूर्ण झालेले असेल त्या आस्थापनांना पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्याची 
मुभा देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


७ 


( इ ) सर्व आस्थापनांनी गर्दी टाळण्यासाठी शक्यतो विविध सत्रात कर्मचाऱ्यांना बोलावून 
कामाचे व्यवस्थापन करावे ज्या आस्थापना वरील कर्मचाऱ्यांना घरून काम करणे शक्य 
आहे अशा सर्व आस्थापनांच्या व्यवस्थापनांनी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची 

मुभा 

द्यावी . 
कार्यालयात काम करणे आवश्यक असल्यास कर्मचाऱ्यांचा गर्दीच्या वेळी प्रवास टाळणे शक्य 
होईल अशाप्रकारे कार्यालयीन वेळेचे व्यवस्थापन करण्यात यावे . 


( ई ) तसेच खाजगी कार्यालयांना वेळेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कार्यालये २४ तास सुरू 
ठेवण्याची 

मुभा 

देण्यात येत आहे . मात्र अशा सत्र व्यवस्थापनामार्फत कार्यालयांना एका 
सत्रात कार्यालयातील एकूण कर्मचारी संख्येच्या २५ टक्के उपस्थिती मर्यादित करणे 
आवश्यक राहील . 


६ 


सर्व नियमित वेळेवर सुरु राहतील . 


मैदाने , उद्याने , चौपाट्या , 
समुद्रकिनारे . 


७ 


विवाह सोहळे 


( अ ) खुल्या प्रांगणातील / लॉनवरील किंवा बंदिस्त मंगल कार्यालयातील विवाह सोहळे 
संबंधित प्रांगण / लॉन / मंगल कार्यालय / हॉटेलमधील आसन व्यवस्थेच्या ५० टक्के क्षमतेने 
व कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे संपूर्ण पालन होईल या अटींवर मंगल कार्यालयाच्या 
प्रयोजनार्थ 

सुरू 

ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे . 
( आ ) खुल्या प्रांगण / लॉनमध्ये होणाऱ्या विवाह सोहळ्यास उपस्थितींची संख्या प्रांगण किंवा 
लॉन क्षमतेच्या ५० टक्के परंतु जास्तीत जास्त २०० व्यक्ती या मर्यादेत असेल . 


( इ ) बंदिस्त मंगल कार्यालय / हॉटेलमध्ये उपस्थितांची संख्या क्षमतेच्या ५० टक्के परंतु 
जास्तीत जास्त १०० व्यक्ती या मर्यादेत असेल . 


( ई ) मात्र कोणत्याही परिस्थितीत कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे पालन केले जात 
आहे याची खातरजमा करण्यासाठी व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे व आवश्यकतेनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याला तपासणीसाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील या निबंधांचे उल्लंघन 
करणाऱ्यांवर तसेच संबंधित हॉटेल / कार्यालयांवर दंडनीय कारवाई तसेच संबंधित हॉटेल / 
मंगल कार्यालयाचा परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल . 


( उ ) तसेच मंगल कार्यालय / हॉटेल / लॉन व्यवस्थापन / भोजन व्यवस्थापन / बँडपथक / भटजी / 
फोटोग्राफर्स अशा विवाह व्यवस्थेशी संबंधित सर्व सलग्न संस्था यामधील व्यवस्थापक व 
कर्मचारी यांचेही कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण पूर्ण होऊन दुसरी मात्रा घेतल्यानंतर 
१४ दिवस पूर्ण होणे अनिवार्य राहील व त्यानुसार ओळखपत्रासह लसीकरण प्रमाणपत्र 
सोबत असणे आवश्यक राहील . 


८ 


पुढील आदेश होईपावेतो बंद राहतील . 


सर्व सिनेमा हॉल / नाट्यगृह , 
मल्टी प्लेक्स ( स्वतंत्र किंवा 
मॉल्समधील ) . 


९ 


सर्व धार्मिक स्थळे / प्रार्थनास्थळे 


पुढील आदेश होईपावेतो नागरिकांसाठी बंद राहतील . 


१० 


आंतरराज्य प्रवास 


ज्या नागरिकांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण पूर्ण झाले आहे त्या नागरिकांना , बाहेरच्या 
राज्यातून महाराष्ट्र राज्यात प्रवेश करण्यासाठी आरटीपीसीआर चाचणीची आवश्यकता 
नसेल . अन्य प्रवाशांसाठी ७२ तास पूर्वीची आरटीपीसीआर चाचणी निगेटिव्ह किंवा १४ 
दिवस विलगीकरण आवश्यक राहील . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


११ 


कोविड -१ ९ वर्तणुकीचे / शिष्टाचाराचे पालन होण्याचे दृष्टीने अशा गर्दी / जमाव होणाऱ्या 
कार्यक्रमांवरील निर्बंध कायम राहतील , 


वाढदिवस , संमेलन , राजकीय , 
धार्मिक , सामाजिक व 
सांस्कृतिक कार्यक्रम , निवडणूक 
प्रचार / सभा , रॅली , मिरवणुका , 


मोर्चे . 


१२ 


कोविड मार्गदर्शक सूचनांचे 


पालन करणे . 


केंद्र शासन / राज्य शासनाने कोविड -१ ९ च्या योग्य वर्तणूकनुसार दिलेल्या मार्गदर्शक 
सूचनांचे ( जसे की , चेहऱ्यावर योग्यप्रकारे मास्क लावणे , सामाजिक अंतर ठेवणे , हात 
वारंवार साबणाने धुणे / सॅनिटाईज करणे , इतरत्र थुकण्यास प्रतिबंध ) सार्वजनिक ठिकाणी 
सर्वांनी काटकोरपणे पालन करावे . 


वरीलप्रमाणे निबंधातून सूट देण्यात आलेल्या सर्व दुकाने , कार्यालये , औद्योगिक आस्थापना , शॉपिंग सेंटर , मॉल आणि उपहारगृहे / बार 
यांचे मालक / व्यवस्थापनाने त्यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या व्यवस्थापक तसेच कामगार / कर्मचाऱ्यांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे दोन 
मात्रा पूर्ण होऊन १४ दिवस झाल्याची खातरजमा करावी व या कर्मचाऱ्यांची यादी ( लसीकरण माहिती / प्रमाणपत्रासह ) तयार ठेवावी व सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांनी तपासणीसाठी मागणी केल्यास त्यांना उपलब्ध करून द्यावी . 


तथापि , दुकाने / उपहारगृहे / बार / मॉल्सचे / कार्यालये / औद्योगिक आस्थापना यांचे नियतकालिक निर्जंतुकीकरण व सॅनिटायझेशन करण्याची 
जबाबदारी संबंधित मालकाची व व्यवस्थापनाची असेल . तसेच , यामध्ये कर्मचारी तसेच ग्राहकांचे तापमान घेण्यासाठी इन्फ्रारेड / कॉन्टॅक्टलेस 
थर्मामीटर याची व्यवस्था करण्यात यावी . तसेच यामध्ये मास्क डिस्पेंसर व बायोमेडिकल वेस्ट ( वापरलेले मास्क व टिशू पेपर्स इत्यादीची विल्हेवाट ) 
जमा करण्याची व विहित कार्यपद्धतीने विल्हेवाटीसाठी देण्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापनांची असेल . 


सदर आदेशात सर्व बाबी नमूद केले नसले तरी मागील आदेशानुसार सूट देण्यात आलेल्या बाबी / आस्थापना / नागरिक यांना शासनाकडून 
तसेच स्थानिक प्राधिकरणाकडून यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित करणेत आलेले कोविड -१ ९ वर्तणुकीचे / शिष्टाचाराचे पालन करणे बंधनकारक राहील . 
ज्या व्यक्ती / आस्थापना / घटक या कोविड -१ ९ वर्तणुकीचे / शिष्टाचाराचे पालन करणार नाहीत त्या यापूर्वी निर्गमित करणेत आलेल्या आदेशानुसार 
दंडास पात्र राहतील . तसेच सदर नियमांचे वारंवार उल्लंघन केल्याचे आढळून आलेस कोविड -१ ९ विषाणू संसर्ग अधिसूचना अस्तित्वात आहे 
तोपर्यंत बंद करणेत येईल . 


सदर आदेशाबाबतची माहिती प्रसार माध्यमे , उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय , पोलीस स्टेशन , उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , 
तहसील कार्यालय / पंचायत समिती / नगरपालिका / नगरपंचायत / ग्रामपंचायत यांचे नोटिस बोर्डावर नागरिकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात 
येत आहे . सदर आदेशाचे सर्व नागरिकांनी पालन करावे . प्रस्तुत आदेशाची अंमलबजावणी पोलीस प्रशासन / घटना व्यवस्थापक / उपविभागीय 
दंडाधिकारी / तालुका दंडाधिकारी / गट विकास अधिकारी / संबंधित नगरपालिका / नगरपंचायत / ग्रामपंचायत तसेच सर्व संबंधित विभाग यांच्यामार्फत 
कोटकोरपणे करण्यात यावी . 


सदर आदेशाचे कोणत्याही व्यक्ती , समूह , संस्था अथवा संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचेविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ , 
साथ प्रतिबंधक कायदा , १८ ९ ७ , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ तसेच भारतीय दंड संहिता , १८६० चे कलम १८८ नुसार शिक्षेस पात्र 
राहतील . 


सदरचा आदेश हा दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ पासून पुढील आदेश होईतोपर्यंत अंमलात राहील . 


मनीषा खत्री , 

( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष , 
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , नंदुरबार . 


नंदुरबार , १२ ऑगस्ट २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


९ 


वाचा : ( १ ) भारतीय दंड संहिता , १८६० , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) व ( ३ ) 


( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , २००५ चे कलम ३० , ३३ , ३४ , ४१ , ५६ , ६३ व कलम ५१ 


ते ६० 


( ३ ) साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा , १८ ९ ७ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली , दिनांक १४ मार्च २०२० 
( ४ ) मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , महसूल व वनविभाग , आपत्ती व्यवस्थापन , मदत व पुनर्वसन , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील 

आदेश DMU / २०२० / CR- ९ २ / DiSM - १ , दिनांक ४ जून २०२१ , ११ जून २०२१ , १७ जून २०२१ , २५ जून २०२१ . 
( ५ ) मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , सार्वजनिक आरोग्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक Corona - २०२१ / 

CR - ३६६ / Arohya - ५ , दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ , ११ ऑगस्ट २०२१ . 
( ६ ) मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र शासन , सार्वजनिक आरोग्य विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक कोरोना -२०२१ / 

प्र . क्र . ३६६ / आ -५ , दिनांक १६ ऑगस्ट २०२१ . 
( ७ ) इकडील कार्यालयीन आदेश क्रमांक कक्ष / आपत्ती / कोरोना विषाणू / कावि -४१३ / ४१ ९ / ४२५ / ४२७ / ४८३ / ४ ९ ५ , दिनांक ५ जून २०२१ , 

११ जून २०२१ , १७ जून २०२१ , २५ जून २०२१ , ३ ऑगस्ट २०२१ व १२ ऑगस्ट २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष / आपत्ती / कोरोना विषाणू / कावि -४ ९९ / २०२१.- ज्याअर्थी , जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना विषाणुमुळे पसरत असलेला 
आजार हा साथीचा संसर्गजन्य आजार म्हणून घोषित केला आहे . राज्य शासनाने कोरोना विषाणू ( कोविड -१ ९ ) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
राज्यात साथीचा रोग प्रतिबंधक कायदा , १८ ९ ७ ची अंमलबजावणी दिनांक १३ मार्च २०२० पासून सुरु करून त्यातील खंड २ , ३ व ४ मधील 
तरतुदींनुसार आदेश निर्गमित केले असून जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोविड -१ ९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे , त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 

ज्याअर्थी , उपोद्घातातील वाचले क्रमांक ५ अन्वये राज्यात कोविड -१ ९ ची राज्यातील कोविड -१ ९ ची दुसरी लाट आटोक्यात येत आहे . 
परंतु अद्यापही कोविड रुग्ण आढळून येत असल्याने राज्यात कोविड प्रतिबंधक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता भासत असल्याने साथरोग 
अधिनियम , १८ ९ ७ च्या खंड -२ नुसार प्राप्त अधिकार व आपत्ती निवारण कायदा , २००५ नुसार सक्षम प्राधिकारी म्हणून अध्यक्ष , राज्य व्यवस्थापन 
समितीने उपोद्घातातील संदर्भ क्रमांक ४ मध्ये नमूद आदेश अधिक्रमित करून संपूर्ण राज्यासाठी काही निर्देश जारी केले आहेत . 

ज्याअर्थी , उपोद्घातातील संदर्भ क्रमांक ६ अन्वये उपोद्घातातील संदर्भ क्रमांक ५ मधील आदेशातील मुद्या क्रमांक ४ मध्ये खालीलप्रमाणे 
सुधारणा अंतर्भूत करण्यात आली आहे . त्याअनुषंगाने इकडील कार्यालयीन आदेश दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या आदेशातील मुद्या क्रमांक 
२ मध्ये खालीलप्रमाणे या आदेशाद्वारे सुधारणा अंतर्भूत करण्यात येत आहे . 


शॉपिंग मॉल्स : 


( अ ) जिल्ह्यातील सर्व शॉपिंग मॉल्स सर्व दिवस रात्री १०.०० वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात येत आहे . तथापि , शॉपिंग मॉलमध्ये 
काम करणाऱ्या सर्व व्यवस्थापन व कर्मचारी आणि प्रवेश करणाऱ्या सर्व नागरिकांचेही कोविड -१ ९ प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या दोन मात्रा पूर्ण 
व दुसरी मात्रा घेऊन १४ दिवस पूर्ण झालेले असणे आवश्यक राहील व तसे लसीकरण प्रमाणपत्र व त्यासमवेत फोटोसहीत ओळखपत्र 
प्रवेशद्वारावर दाखविणे आवश्यक राहील . 


( ब ) वय वर्षे १८ खालील वयोगटातील मुलांचे लसीकरण अद्याप सुरू न झाल्याने वय वर्षे १८ खालील वयोगटातील मुला / मुलींना मॉलमध्ये 
प्रवेश करताना वयाचा पुरावा म्हणून आधारकार्ड , आयकर विभागाने निर्गमित केलेले पॅनकार्ड किंवा वयाचा उल्लेख असलेले शाळा किंवा 
महाविद्यालयाने वैध ओळखपत्र प्रवेशद्वारावर दाखविणे आवश्यक राहील . 


मनीषा खत्री , 


भा.प्र.से. , 


जिल्हादंडाधिकारी तथा अध्यक्ष , 
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण , नंदुरबार . 


नंदुरबार , १७ ऑगस्ट २०२१ . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


त्याअर्थी , मी , मनीषा खत्री , जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार , महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारांचा वापर करून दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१ चे ६.०० 
वाजेपासून ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतोच्या 
कालावधीसाठी संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास 
खालील कृत्ये करण्यास याद्वारे एकतर्फी मनाई आदेश जारी करीत 
आहे . 
( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 

स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे 
( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर 


नेणे ; 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : ( १ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ 

( मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव 

बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) . 
( २ ) पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा / सण - उत्सव / मनाई आदेश / ३५२० / २०२१ / 
नंदुरबार , दिनांक १३ ऑगस्ट २०२१ . 

आदेश 
क्रमांक ड / कक्ष -२ / पीओएल / कावि -४ ९ ७ / २०२१.- ज्याअर्थी , 
उपरोल्लेखित वाचले क्रमांक २ चे पत्रान्वये नंदुरबार जिल्ह्यात 
दिनांक १० ऑगस्ट २०२१ ते १ ९ ऑगस्ट २०२१ या कालावधीत 
मुस्लिम बांधवांचा मोहरम हा सण साजरा करण्यात येणार आहे . 
मोहरमनिमित्त सवाऱ्या , ताजिये , डोले , ताबूत यांच्या मिरवणुका 
काढण्यात येतात . परंतु कोविड -१ ९ च्या पार्श्वभूमीवर सर्व प्रकारच्या 
मिरवणुका काढण्यास प्रशासनातर्फे बंदी घालण्यात आली आहे . 
त्यामुळे वरील काळात समाजकंटक व गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांकडून 
किरकोळ कारणावरून कायदा व सुव्यवस्था बिघडविण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 

दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ रोजी गोकुळाष्टमी व दिनांक ३१ 
ऑगस्ट २०२१ रोजी दहीहंडी सर्वत्र साजरी करण्यात येणार 
आहे . सध्या कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता श्रीकृष्ण 
मंदिरात जाण्यास व दहिहंडी आयोजित करण्यास प्रशासनाकडून 
अनुमती मिळणे शक्य होणार नसल्याने विविध हिंदू संघटनामार्फत 
सदर दिवशी दहिहंडी आयोजित करण्याचे कारणावरून कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो . 

जिल्ह्यामध्ये विविध राजकीय पक्षांतर्फे तसेच कामगार संघटनांतर्फे 
त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मोर्चा , धरणे , रास्ता रोको कार्यक्रम 
आयोजित होण्याची शक्यता आहे . सदर कार्यक्रमाचे वेळी त्यांचे 
मागण्यांसदर्भात प्रशासनास वेठीस धरून कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

जिल्ह्यात कोणत्याही किरकोळ घटनेवरून कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होऊ नये , किंबहुना तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास 
ती हाताळणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून संपूर्ण नंदुरबार 
जिल्ह्यात दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१ चे ६.०० वाजेपासून ते 
दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ चे २४.०० वाजेपावेतो महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , २०१२ चा क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे 
मनाई आदेश जारी होणेबाबत विनंती करण्यात आली आहे . 

ज्याअर्थी , वरील बाबी लक्षात घेता व तशी परिस्थिती निर्माण 
झाल्यास ती हाताळणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री 
झालेली आहे . 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , 
हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे 

35 
( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे ; 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन 

करणे अगर दहन करणे , 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ ( मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वयेचा 
प्रतिबंधात्मक आदेश हा ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही , अशा वृद्ध अथवा अपंग इसमांना 
लागू 

नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे , त्यांना लागू होणार नाही , . 

तसेच , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( ३ ) 
नुसार संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांनी 
अधिकार प्रदान कलेले इतर अधिकाऱ्यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा 
जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या मंडळीस ( जमावास ) किंवा 
मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . मात्र संबंधित पोलीस स्टेशनचे 
प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीस सदर निबंध लागू 
होत नाहीत . अशी परवानगी दिल्यावर तत्काळ संबंधित कार्यकारी 
दंडाधिकारी , उपविभागीय दंडाधिकारी आणि जिल्हादंडाधिकारी 
कार्यालयास अहवाल द्यावे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , 
मोर्चे व ध्वनिक्षेपके इत्यादी परवानगीबाबत पोलीस विभागाचे पोलीस 
अधिकाऱ्यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी . त्या व्यतिरिक्त सदरचे निर्बंध लग्न 
मिरवणुका , तालुका आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास 


लागू नाहीत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


११ 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक XXIV - २०१२ ( मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वयेचा हा प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे 
६.०० वाजेपासून ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे २४.०० 
वाजेपावेतो संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्यात अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश हा दिनांक १४ ऑगस्ट २०२१ रोजी माझ्या 
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

मनीषा खत्री , 

भा.प्र.से. , 

जिल्हादंडाधिकारी , नंदुरबार . 
नंदुरबार , १४ ऑगस्ट २०२१ . 


वापर करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये 
करण्यास याद्वारे मनाई करीत आहे . 
( अ ) सोटे , तलवारी , बंदुका , भाले , सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे 

अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा 
स्फोटक पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे 

35 
( क ) दगड अगर अस्त्रे , सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , 

साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर 


नेणे ; 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : ( १ ) पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक 

जिविशा / प्रतिबंधात्मक आदेश -१५ ९ ५ / २०२१ , दिनांक 

१७ ऑगस्ट २०२१ . 
( २ ) मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ 
( १ ) व ( ३ ) . 

आदेश 
क्रमांक ड / कक्ष -३ / एमएजी -२ / कावि -२०६२ / २०२१.- उपोद्घातातील 
नमूद अनुक्रमांक ( १ ) अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी विनंती 
केली आहे की , धुळे जिल्ह्यातील आगामी काळात मराठा क्रांती 
मोर्चा , धनगर आरक्षण मोर्चा , मुस्लीम आरक्षण , ओ . बी . सी . 
संघटना अशा व इतर संघटना विविध प्रकारची आंदोलने करीत 
आहेत . तसेच दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२१ रोजी मोहरम व दिनांक 
२२ ऑगस्ट २०२१ रोजी रक्षाबंधन तसेच दिनांक २ ९ ऑगस्ट 
२०२१ रोजी श्रीकृष्ण अष्टमी तसेच दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ 
रोजी दहिहंडी सण सूर होत आहे . तसेच सध्या कोरोना विषाणूंचा 
प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढत असल्याने तसेच वरीलप्रमाणे 
आंदोलन , मोर्चे , विविध कार्यक्रम होणार असल्याने प्रतिबंधात्मक 
उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे करण्यासाठी धुळे जिल्ह्यात 
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे . त्याअनुषंगाने 
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . यास्तव , दिनांक १८ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे 
००.०१ वाजेपासून दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे २३.५५ 
वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) चे 
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी होऊन प्रसिद्धी होणेस विनंती केलेली आहे . 

धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याकामी 
पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर 
केलेला अहवाल व वरील परिस्थिती पाहता माझी खात्री झालेने 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी 
व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी पोलिसांना मदत व्हावी 

म्हणून 
मी , संजय गायकवाड , अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे मला 
उपोद्घातात नमूद अनुक्रमांक ( २ ) अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा 


( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे , 
हावभाव करणे अथवा सोंग आणणे 

; 
( इ ) जाहीरपणे घोषणा करणे , गाणे म्हणणे , वाद्ये वाजविणे ; 
( फ ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; 
( ग ) सभा घेण्यास , मिरवणुका काढण्यास , पाच किंवा पाचापेक्षा 

जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 
( ह ) संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी 

दिलेल्या परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे , रॅली , 

सभा ; 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) हा 
आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत 
नाही , अशा अपंग इसमांना लागू नाही . तसेच शासनाच्या सेवेतील 
ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार 
बाळगणे आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाहीत . 

तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व 
( ३ ) नुसार संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे 
पूर्वपरवानगीशिवाय पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींचा समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत 
आहे व सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , मोर्चे मिटिंग , कार्यक्रम 
व रॅली इत्यादी परवानगीबाबत स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या 
अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने संबंधित तहसीलदार तथा कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
घेऊन परवानगी द्यावी . अशी देण्यात आलेली परवानगी लग्न समारंभ 
अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास शासनाने वेळोवेळी दिलेले सदर निबंध 
लागू असतील . 

सदरचा आदेश हा दिनांक १८ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे ००.०१ 
वाजेपासून ते दिनांक १ सप्टेंबर २०२१ रोजीचे २३.५५ वाजेपावेतो 
संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश हा दिनांक १७ ऑगस्ट २०२१ रोजी माझे 
सही व कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला असे . 


संजय गायकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , धुळे . 


धुळे , १७ ऑगस्ट २०२१ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


अध्यक्ष , नगरपंचायत यांजकडून 

शिर्डी नगरपंचायत , शिर्डी 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


जाहीर सूचना 


क्रमांक नप / टे -८ / २ / ७७३ / २०२१.- शिर्डी शहराची सुधारित विकास योजना , महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६१ ९ / ४६१ / प्र . क्र . ८१ ( अ ) / नवि - ९ / २०१ ९ , दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये मंजूर केलेली आहे . 
प्रस्तुत सुधारित मंजूर विकास योजनेत शिर्डी नगरपंचायत विशेष सभा ठराव क्रमांक २ , दिनांक २७ ऑगस्ट २०२० नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये खालीलप्रमाणे फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . 


परिशिष्ट 


शिर्डी सुधारित मंजूर विकास योजनेतील प्रस्ताव 


प्रस्तावित फेरबदल 


१ 


२ 


सुधारित मंजूर शिर्डी विकास योजनेत आरक्षण क्रमांक ५१ हे वाहनतळ 
( पार्किंग ) या प्रयोजनासाठी आरक्षित आहे . सदर आरक्षणाची विकसन 
यंत्रणा शिर्डी नगरपंचायत , शिर्डी / श्री साईबाबा संस्थान , शिर्डी आहे . 


सुधारित मंजूर शिर्डी विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ५१ वाहनतळ 
( पार्किंग ) विकास योजनेतून वगळून त्याखालील क्षेत्र लगतचे विभागात 
समाविष्ट करणे . 


वरीलप्रमाणे फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ शिर्डी नगरपंचायत कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत ठेवण्यात 
आलेला आहे . 


प्रस्तुत फेरबदलाचे बाबतीत ज्यांना काही सूचना / हरकती घ्यावयाच्या असतील , तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपंचायतीकडे लेखी स्वरूपात सादर केल्यास , नगरपंचायत सदरचा प्रस्ताव महाराष्ट्र 
शासनास सादर करणेपूर्वी त्याचा विचार करील . 

शिवाजीराव अमृतराव गोंदकर , 

अध्यक्ष , 

शिर्डी नगरपंचायत , शिर्डी , 
शिर्डी , २ सप्टेंबर २०२१ . 

तालुका राहाता , जिल्हा अहमदनगर , 

. 


SHIRDI NAGARPANCHAYAT , SHIRDI 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 under Section 37 


Notice 


No. NP / CON - 8 / 2 / 773 / 2021.- The Revised Development Plan of Shirdi has been sanctioned by 
the Government of Maharashtra Urban Development Department , under the Notification No. TPS - 1619 / 
461 / CR - 81 ( A ) / 2019 / UD - 9 , dated 19th September 2019. Now , Shirdi Nagarpanchayat has proposed 
modification under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 as resolved 
its General Body Resolution No. 2 , dated 27th August 2020 . 


Annexure 


Modification 


Sanctioned proposal in 
Development Plan 

1 


2 


Reservation No. 51 " Parking " has shown 
in Sanctioned Revised Development Plan . 
Acquiring Body - Shirdi Nagarpanchayat , Shirdi 
and Shri Saibaba Sansthan , Shirdi . 


Said Reservation No. 51 " Parking'has to be 
Deleted and its Area has to be included in 
" Adjacent Zone " . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


93 


The Part Plan shown for said proposed modification are kept open for the inspection by the 
public in the office hours on all working days in the office of Shirdi Nagarpanchayat . 


Those who have suggestion / objection if any , on the proposal of aforesaid modification may 
submit them to Shirdi Nagarpanchayat in writing within a period of 30 days from the date of publication 
of this Notification in the Maharashtra Government Gazette will be considered by Shirdi 
Nagarpanchayat before submission of aforesaid proposal to Government for sanction . 


SHIVAJIRAO AMARUTRAO GONDKAR , 

President , 
Shirdi Nagarpanchayat , Shirdi , 
taluka Rahata , district Ahmednagar . 


Shirdi , 2nd September 2021 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 6010 / 2020.– The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officer's Leave for the period mentioned against their names . 


( 1 ) 


Sr. No. 

1 


Period 

3 


1 


Name and Designation 

2 
Shri . V. S. Hingne , 
District Judge - 11 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik . 


Earned Leave for six ( 6 ) days from 30th November 
2020 to 5th December 2020 prefixing holidays 
falling from 28th Novmeber 2020 and 29th 
November 2020 and suffixing Sunday falling on 
6th December 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 28th Novmber 2020 
to 5th December 2020 . 
Earned Leave for six ( 6 ) days from 30th November 
2020 to 5th December 2020 prefixing holidays 
falling from 28th November 2020 and 29th 
November 2020 and suffixing Sunday falling on 
6th December 2020 . 


2 


Shri . S. P. Naik - Nimbalkar , 
Ad hoc District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


3 


Smt . P. V. Hingne , 
6th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Earned Leave for six ( 6 ) days from 30th November 
2020 to 5th December 2020 prefixing holidays 
falling from 28th Novmeber 2020 and 29th 
November 2020 and suffixing Sunday falling on 
6th December 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 27th Novmber 2020 
after office hours to 7th December 2020 before 
office hours . 


4 


Shri . S. W. Ugale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Niphad . 


Earned Leave for two ( 2 ) days from 20th 
November 2020 to 21st November 2020 prefixing 
Diwali holidays falling from 14th November 2020 
to 19th November 2020 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


2 


1 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 
Smt . S. N. Bhalerao , 
Ad hoc District Judge - 1 and Assistant Sessions 
Judge , Nashik 
Smt . S. C. Jadhav , 
District Judge - 8 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


Shri . V. S. Hingne , 
District Judge - 11 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik . 
Shri . S. P. Naik - Nimbalkar , 
Ad hoc District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik 


2 


3 


Smt . P. V. Hingne , 
6th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Shri . S. K. Dhekale , 
7th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


4 


Shri . S. W. Ugale , 
2nd Joint Civil Juge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Niphad . 


Smt . M. S. Kochar , 
3rd Joint Civil Judge , Senior and Additional Chief 
Judicial Magistrate , Niphad and order in respect 
of charge during Diwali holidays will be passed 
separately . 

ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 27th November 2020 . 


BY I / C DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 5052 / 2020.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 

( 1 ) 


Period 


Sr. No. 

1 


Name and Designation 

2 


3 


1 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 24th 
November 2020 to 26th november 2020 . 


Smt . G. K. R. Tandon , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik . 


2 


Smt . G. S. Bora , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Dindori . 


3 


Smt . S. S. Parkhi , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Kalwan . 


Earned Leave for three ( 3 ) days from 3rd 
December 2020 to 5th December 2020 suffixing 
Sunday falling on 6th December 2020 with 
permission to leave headquarter with effect from 
2nd December 2020 after office hours to 7th 
December 2020 before office hours . 
Earned Leave for six ( 6 ) days from 20th November 
2020 to 25th November 2020 prefixing Diwali 
holidays falling from 13th November 2020 to 19th 
November 2020 with permission to leave 
headquarter till 26th November 2020 before office 
hours Casual Leave on 20th November 2020 and 
21st November 2020 are hereby cancelled . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


( 1 ) - contd . 


Sr. No. 

1 


Name and Designation 

2 


Period 

3 


4 


Shri . P. P. Giri , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Igatpuri . 


Ex - post - facto sanction to the Commuted Leave 
for three ( 3 ) days from 12th October 2020 to 
14th October 2020 prefixing holidays falling on 
10th October 2020 and 11th October 2020 . 


LO 


Shri . P. P. Giri , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Igatpuri . 


Ex - post - facto sanction to the Commuted Leave 
for two ( 2 ) days on 20th November 2020 and 21st 
November 2020 prefixing Diwali holidays falling 
on 13th November 2020 to 19th November 2020 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

( 11 ) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties 
1 2 

3 


1 


Smt . G. K. R. Tandon , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Smt . P. A. Rajput , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik alongwith the 
additional charge of the Court of 5th Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik 


2 


Smt . G. S. Bora , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Dindori . 


Smt . S. P. Kulkarni , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Dindori . 


3 


Smt . S. S. Parkhi , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Kalwan . 


Smt . A. C. Joshi , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Kalwan . 


4 


Shri . P. P. Giri , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Igatpuri . 


Smt . R. N. Khan , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Igatpuri . 


O 


Shri . P. P. Giri , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Igatpuri . 


Smt . L. K. Sapkal , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Igatpuri . 


SANDHYA S. NAIR , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 1st December 2020 . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश 
पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 

सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक २३ मार्च २०२० रोजी दिला असे , 


अमळनेर , २३ 


मार्च 

२०२० . 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / ९९ / सन २०१ ९.- मी , 
गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 

तालुका 
अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदींनुसार श्री समर्थ सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश 
पारीत झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 


आदेश 


सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक १५ जानेवारी २०२० रोजी दिला असे . 


अमळनेर , १५ जानेवारी २०२० . 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / २५१ / सन २०२०. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदींनुसार अक्षय रोजगार 
स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत 
आहे . हा आदेश पारीत झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द 
झाली असे समजावे . 


आदेश 


सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक २३ मार्च २०२० रोजी दिला असे . 


अमळनेर , २३ मार्च २०२० . . 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / १०४ / सन २०१८. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदींनुसार सानेगुरुजी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश 
पारीत झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 


आदेश 


सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक ३० जानेवारी २०२० रोजी दिला असे . 


अमळनेर , ३० जानेवारी २०२० . 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / २५६ / सन २०२०. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदींनुसार पांझरा परिसर ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लोण , तालुका अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत 
आहे . हा आदेश पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द 
झाली असे समजावे . 


आदेश 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / २४६ / सन २०२०. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदींनुसार जयहिंद ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , प्र . डांगरी , तालुका अमळनेर , जिल्हा 


सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक २३ मार्च २०२० रोजी दिला असे . 


अमळनेर , २३ मार्च २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


आदेश 


अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश 
पारीत झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 


सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक ७ डिसेंबर २०२० रोजी दिला असे . 


अमळनेर , ७ डिसेंबर २०२० . 

. 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / २६१ / सन २०२०. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदीनुसार युवा आधार रोजगार 
स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका 
अमळनेर , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण 
झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात 
येत आहे . हा आदेश पारीत झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द 
झाली असे समजावे . 


आदेश 


सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक २३ मार्च २०२० रोजी दिला असे . 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / ८१ ९ / सन २०२०. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदीनुसार वासुकी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश 
पारीत झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 


अमळनेर , २३ मार्च २०२० . 


आदेश 


सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक ७ डिसेंबर २०२० रोजी दिला असे . 


अमळनेर , ७ डिसेंबर २०२० . 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / २६६ / सन २०२०. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदीनुसार आशीर्वाद नगर सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश 
पारीत झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 

सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक २४ मार्च २०२० रोजी दिला असे , 


आदेश 


अमळनेर , २४ मार्च २०२० . 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / ८२४ / सन २०२०. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदीनुसार विशालक्षी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे , हा आदेश 
पारीत झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 


आदेश 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / ८१४ / सन २०२० , - 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदीनुसार शिवकृपा सहकारी 
गृहतारण संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 


सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक ७ डिसेंबर २०२० रोजी दिला असे . 


अमळनेर , ७ डिसेंबर २०२० . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


अंतिम आदेश 


सन १६-१७ / कलम १०२ ( २ ) /अव.कार्यवाही/सन २०१८ , दिनांक २४ 


जुलै २०१८ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात 
येत आहे . 


क्रमांक आस्था / अवसायन / अंतिम आदेश / कलम १०२ ( २ ) / ८३५ / सन 
२०१ ९.- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून अक्षय रोजगार स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचा अवसायनात घेण्याबाबत क्रमांक आस्था / ले.प. / 
सन १६-१७ / कलम १०२ ( २ ) /अव.कार्यवाही/सन २०१८ , दिनांक २४ 
जुलै २०१८ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) 
नुसार उक्त संस्थेवर श्री . एस . पी . महाजन , सहकार अधिकारी 
( द्वितीय श्रेणी ) अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर 
यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे . तसेच उक्त 
अधिनियमाचे कलम १०३ ( २ ) नुसार संस्थेचे पदाधिकारी / अधिकारी 
ज्या मालमत्तेवर , चीजवस्तूंवर आणि कारवाईयोग्य दाव्यांवर संस्थेचा 
हक्क असेल किंवा तिला हक्क असल्याचे आढळून येईल ती सर्व 
मालमत्ता , चीजवस्तू किंवा कारवाई योग्य दावे तसेच संस्थेच्या धंद्याच्या 
संबंधातील सर्व पुस्तके . अभिलेख व इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षेची 
व नियंत्रणाची व्यवस्था ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करतील आणि 


त्यानंतर संस्थेची अधिकारी / पदाधिकारी यांना त्यापैकी कोणतीही गोष्ट 


मिळू शकणार नाही . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) 
नुसार उक्त संस्थेवर श्री . एस . पी . महाजन , सहकार अधिकारी 
( द्वितीय श्रेणी ) अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर 
यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे . तसेच उक्त 
अधिनियमाचे कलम १०३ ( २ ) नुसार संस्थेचे पदाधिकारी / अधिकारी 
ज्या मालमत्तेवर , चीजवस्तूंवर आणि कारवाईयोग्य दाव्यांवर संस्थेचा 
हक्क असेल किंवा तिला हक्क असल्याचे आढळून येईल ती सर्व 
मालमत्ता , चीजवस्तू किंवा कारवाई योग्य दावे तसेच संस्थेच्या धंद्याच्या 
संबंधातील सर्व पुस्तके . अभिलेख व इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षेची 
व नियंत्रणाची व्यवस्था ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करतील आणि 


सदरचा अंतिम आदेश आज दिनांक ३ डिसेंबर २०१ ९ रोजी 
माझे सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


अमळनेर , ३ डिसेंबर २०१ ९ . 


अंतिम आदेश 


त्यानंतर संस्थेची अधिकारी / पदाधिकारी यांना त्यापैकी कोणतीही गोष्ट 


मिळू शकणार नाही . 


सदरचा अंतिम आदेश आज दिनांक ३ डिसेंबर २०१ ९ रोजी 
माझे सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


क्रमांक आस्था / अवसायन / अंतिम आदेश / कलम १०२ ( २ ) / १ ९ ७ / सन 
२०२०.- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून श्री संत सखाराम महाराज 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेचा अवसायनात घेण्याबाबत क्रमांक आस्था / 


अमळनेर , ३ डिसेंबर २०१ ९ . 


अंतिम आदेश 


अवसायन / कलम १०२ ( २ ) /मध्यं.आदेश/सन २०२० , दिनांक ६ जानेवारी 
२०२० रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येत 


आहे . 


क्रमांक आस्था / अवसायन / अंतिम आदेश / कलम १०२ ( २ / ८४२ / सन 
२०१ ९.- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून युवा आधार रोजगार स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचा अवसायनात घेण्याबाबत क्रमांक आस्था / ले.प. / 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) 
नुसार उक्त संस्थेवर श्री . आर . यु . पाटील , दुसरे लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , अमळनेर यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत 
आहे . तसेच उक्त अधिनियमाचे कलम १०३ ( २ ) नुसार संस्थेचे 
पदाधिकारी / अधिकारी ज्या मालमत्तेवर , चीजवस्तूंवर आणि कारवाईयोग्य 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


अंतिम आदेश 


दाव्यांवर संस्थेचा हक्क असेल किंवा तिला हक्क असल्याचे 

आढळून 
येईल ती सर्व मालमत्ता , चीजवस्तू किंवा कारवाई योग्य दावे तसेच 
संस्थेच्या धंद्याच्या संबंधातील सर्व पुस्तके . अभिलेख व इतर दस्तऐवज 
यांच्या अभिरक्षेची व नियंत्रणाची व्यवस्था ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन 
करतील आणि त्यानंतर संस्थेची अधिकारी / पदाधिकारी यांना त्यापैकी 
कोणतीही गोष्ट मिळू शकणार नाही . 


क्रमांक आस्था / अवसायन / अंतिम आदेश / कलम १०२ ( २ ) / २८२ / सन 
२०२०.- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून पिळोदे पीक संरक्षण सहकारी 
संस्था मर्यादित , पिळोदे , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचा अवसायनात घेण्याबाबत क्रमांक आस्था / ले.प. / सन १६-१७ / 
कलम १०२ ( २ ) / मध्यं . आदेश / सन २०२० , दिनांक ६ जानेवारी २०२० 
रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येत आहे . 


सदरचा अंतिम आदेश आज दिनांक ३ मार्च २०२० रोजी 
माझे सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


अमळनेर , ३ मार्च २०२० . 


अंतिम आदेश 


क्रमांक आस्था / अवसायन / अंतिम आदेश / कलम १०२ ( २ ) / २७५ / सन 
२०२०.- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून पंकज नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव या संस्थेचा 
अवसायनात घेण्याबाबत क्रमांक आस्था / अवसायन / कलम १०२ ( २ ) / 
मध्यं . आदेश / सन २०२० , दिनांक ६ जानेवारी २०२० रोजीचा 
मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) 
नुसार उक्त संस्थेवर श्री . एस . पी . महाजन , सहकार अधिकारी 
( द्वितीय श्रेणी ) अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर 
यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे . तसेच उक्त 
अधिनियमाचे कलम १०३ ( २ ) नुसार संस्थेचे पदाधिकारी / अधिकारी 
ज्या मालमत्तेवर , चीजवस्तूंवर आणि कारवाईयोग्य दाव्यांवर संस्थेचा 
हक्क असेल किंवा तिला हक्क असल्याचे आढळून येईल ती सर्व 
मालमत्ता , चीजवस्तू किंवा कारवाई योग्य दावे तसेच संस्थेच्या धंद्याच्या 
संबंधातील सर्व पुस्तके . अभिलेख व इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षेची 
व नियंत्रणाची व्यवस्था ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करतील आणि 


त्यानंतर संस्थेची अधिकारी / पदाधिकारी यांना त्यापैकी कोणतीही गोष्ट 


मिळू शकणार नाही . 


सदरचा अंतिम आदेश आज दिनांक ५ जून २०२० रोजी 
माझे सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


अमळनेर , ५ जून २०२० . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) 
नुसार उक्त संस्थेवर श्री . एस . पी . महाजन , सहकार अधिकारी 
( द्वितीय श्रेणी ) अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर 
यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे . तसेच उक्त 
अधिनियमाचे कलम १०३ ( २ ) नुसार संस्थेचे पदाधिकारी / अधिकारी 
ज्या मालमत्तेवर , चीजवस्तूंवर आणि कारवाईयोग्य दाव्यांवर संस्थेचा 
हक्क असेल किंवा तिला हक्क असल्याचे आढळून येईल ती सर्व 
मालमत्ता , चीजवस्तू किंवा कारवाई योग्य दावे तसेच संस्थेच्या धंद्याच्या 
संबंधातील सर्व पुस्तके . अभिलेख व इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षेची 
व नियंत्रणाची व्यवस्था ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करतील आणि 
त्यानंतर संस्थेची अधिकारी / पदाधिकारी यांना त्यापैकी कोणतीही गोष्ट 
मिळू शकणार नाही . 


अंतिम आदेश 


सदरचा अंतिम आदेश आज दिनांक ५ जून २०२० रोजी 
माझे सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


क्रमांक आस्था / अवसायन / अंतिम आदेश / कलम १०२ ( २ ) / २८ ९ / सन 
२०२०.- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून दहिवद पीक संरक्षण सहकारी संस्था 
मर्यादित , दहिवद , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव या संस्थेचा 
अवसायनात घेण्याबाबत क्रमांक आस्था / अवसायन / कलम १०२ ( २ ) / 


अमळनेर , ५ जून २०२० . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


मध्यं , आदेश / सन २०२० , दिनांक ६ जानेवारी २०२० रोजीचा 
मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येत आहे . 


संबंधातील सर्व पुस्तके . अभिलेख व इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षेची 
व नियंत्रणाची व्यवस्था ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करतील आणि 


त्यानंतर संस्थेची अधिकारी / पदाधिकारी यांना त्यापैकी कोणतीही गोष्ट 
मिळू शकणार नाही . 


सदरचा अंतिम आदेश आज दिनांक ५ जून २०२० रोजी 
माझे सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) 
नुसार उक्त संस्थेवर श्री . एस . पी . महाजन , सहकार अधिकारी 
( द्वितीय श्रेणी ) अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर 
यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे . तसेच उक्त 
अधिनियमाचे कलम १०३ ( २ ) नुसार संस्थेचे पदाधिकारी / अधिकारी 
ज्या मालमत्तेवर , चीजवस्तूंवर आणि कारवाईयोग्य दाव्यांवर संस्थेचा 
हक्क असेल किंवा तिला हक्क असल्याचे आढळून येईल ती सर्व 
मालमत्ता , चीजवस्तू किंवा कारवाई योग्य दावे तसेच संस्थेच्या धंद्याच्या 
संबंधातील सर्व पुस्तके . अभिलेख व इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षेची 
व नियंत्रणाची व्यवस्था ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करतील आणि 


अमळनेर , ५ जून २०२० . 


अंतिम आदेश 


त्यानंतर संस्थेची अधिकारी / पदाधिकारी यांना त्यापैकी कोणतीही गोष्ट 


मिळू शकणार नाही . 


सदरचा अंतिम आदेश आज दिनांक ५ जून २०२० रोजी 
माझे सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


क्रमांक आस्था / अवसायन / अंतिम आदेश / कलम १०२ ( २ ) / ३०३ / सन 
२०२०.- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून कै . बापूसाहेब केशवराव पाटील 
बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेचा अवसायनात घेण्याबाबत क्रमांक आस्था / 
अवसायन / कलम १०२ ( २ ) /मध्यं.आदेश/सन २०२० , दिनांक ६ जानेवारी 
२०२० रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येत 
आहे . 


अमळनेर , ५ जून २०२० . 


अंतिम आदेश 


क्रमांक आस्था / अवसायन / अंतिम आदेश / कलम १०२ ( २ ) / २ ९ ६ / सन 
२०२०.- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून जवखेडे पीक संरक्षण सहकारी 
संस्था मर्यादित , जवखेडे , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचा अवसायनात घेण्याबाबत क्रमांक आस्था / अवसायन / कलम १०२ 
( २ ) / मध्यं . आदेश / सन २०२० , दिनांक ६ जानेवारी २०२० रोजीचा 
मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) 
नुसार उक्त संस्थेवर श्री . एस . ए . पाटील , मुख्य लिपिक , अधीन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर यांची ऋणपरिशोधक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे . तसेच उक्त अधिनियमाचे कलम १०३ 
( २ ) नुसार संस्थेचे पदाधिकारी / अधिकारी ज्या मालमत्तेवर , चीजवस्तूंवर 
आणि कारवाईयोग्य दाव्यांवर संस्थेचा हक्क असेल किंवा तिला हक्क 
असल्याचे आढळून येईल ती सर्व मालमत्ता , चीजवस्तू किंवा कारवाई 
योग्य दावे तसेच संस्थेच्या धंद्याच्या संबंधातील सर्व पुस्तके . अभिलेख 
व इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षेची व नियंत्रणाची व्यवस्था ऋणपरिशोधक 


यांच्या स्वाधीन करतील आणि त्यानंतर संस्थेची अधिकारी / पदाधिकारी 


यांना त्यापैकी कोणतीही गोष्ट मिळू शकणार नाही . 


सदरचा अंतिम आदेश आज दिनांक ५ जून २०२० रोजी 
माझे सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) 
नुसार उक्त संस्थेवर श्री . एस . पी . महाजन , सहकार अधिकारी 
( द्वितीय श्रेणी ) अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर 
यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नेमणूक करीत आहे . तसेच उक्त 
अधिनियमाचे कलम १०३ ( २ ) नुसार संस्थेचे पदाधिकारी / अधिकारी 
ज्या मालमत्तेवर , चीजवस्तूंवर आणि कारवाईयोग्य दाव्यांवर संस्थेचा 
हक्क असेल किंवा तिला हक्क असल्याचे आढळून येईल ती सर्व 
मालमत्ता , चीजवस्तू किंवा कारवाई योग्य दावे तसेच संस्थेच्या धंद्याच्या 


अमळनेर , ५ जून २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


अंतिम आदेश 


क्रमांक आस्था / अवसायन / अंतिम आदेश / कलम १०२ ( २ / ३१० / सन 
२०२०.- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर 
मागासवर्गीय औद्योगिक बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव या संस्थेचा अवसायनात 
घेण्याबाबत क्रमांक आस्था / अवसायन / कलम १०२ ( २ ) / मध्यं . आदेश / 
सन २०२० , दिनांक ६ जानेवारी २०२० रोजीचा मध्यंतरीय आदेश 
कायम करून अंतिम करण्यात येत आहे . 


( २ ) नुसार संस्थेचे पदाधिकारी / अधिकारी ज्या मालमत्तेवर , चीजवस्तूंवर 
आणि कारवाईयोग्य दाव्यांवर संस्थेचा हक्क असेल किंवा तिला हक्क 
असल्याचे आढळून येईल ती सर्व मालमत्ता , चीजवस्तू किंवा कारवाई 
योग्य दावे तसेच संस्थेच्या धंद्याच्या संबंधातील सर्व पुस्तके . अभिलेख 
व इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षेची व नियंत्रणाची व्यवस्था ऋणपरिशोधक 
यांच्या स्वाधीन करतील आणि त्यानंतर संस्थेची अधिकारी / पदाधिकारी 
यांना त्यापैकी कोणतीही गोष्ट मिळू शकणार नाही . 

सदरचा अंतिम आदेश आज दिनांक ५ जून २०२० रोजी 
माझे सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


अमळनेर , ५ जून २०२० . 


अंतिम आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) 
नुसार उक्त संस्थेवर श्री . एस . ए . पाटील , मुख्य लिपिक अधीन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर यांची ऋणपरिशोधक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे . तसेच उक्त अधिनियमाचे कलम १०३ 
( २ ) नुसार संस्थेचे पदाधिकारी / अधिकारी ज्या मालमत्तेवर , चीजवस्तूंवर 
आणि कारवाईयोग्य दाव्यांवर संस्थेचा हक्क असेल किंवा तिला हक्क 
असल्याचे आढळून येईल ती सर्व मालमत्ता , चीजवस्तू किंवा कारवाई 
योग्य दावे तसेच संस्थेच्या धंद्याच्या संबंधातील सर्व पुस्तके . अभिलेख 
व इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षेची व नियंत्रणाची व्यवस्था ऋणपरिशोधक 
यांच्या स्वाधीन करतील आणि त्यानंतर संस्थेची अधिकारी / पदाधिकारी 
यांना त्यापैकी कोणतीही गोष्ट मिळू शकणार नाही . 

सदरचा अंतिम आदेश आज दिनांक ५ जून २०२० रोजी 
माझे सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


क्रमांक आस्था / अवसायन / अंतिम आदेश / कलम १०२ ( २ ) / ३२४ / सन 
२०२० , - मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून उम्मीद रोजगार स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव या संस्थेचा अवसायनात घेण्याबाबत क्रमांक आस्था / अवसायन / 
कलम १०२ ( २ ) / मध्यं . आदेश / सन २०२० , दिनांक ६ जानेवारी २०२० 
रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येत आहे . 


अमळनेर , ५ जून २०२० . 


अंतिम आदेश 


क्रमांक आस्था / अवसायन / अंतिम आदेश / कलम १०२ ( २ ) / ३१७ / सन 
२०२०.- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून कालंका माता हमाल सहकारी 
संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचा अवसायनात घेण्याबाबत क्रमांक आस्था / अवसायन / कलम १०२ 
( २ ) / मध्यं आदेश / सन २०२० , दिनांक ६ जानेवारी २०२० रोजीचा 
मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) 
नुसार उक्त संस्थेवर श्री . आर . पी . कांबळे , शासकीय प्रतवारीकार 
अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर यांची ऋणपरिशोधक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे . तसेच उक्त अधिनियमाचे कलम १०३ 
( २ ) नुसार संस्थेचे पदाधिकारी / अधिकारी ज्या मालमत्तेवर , चीजवस्तूंवर 
आणि कारवाईयोग्य दाव्यांवर संस्थेचा हक्क असेल किंवा तिला हक्क 
असल्याचे 

आढळून येईल ती सर्व मालमत्ता , चीजवस्तू किंवा कारवाई 
योग्य दावे तसेच संस्थेच्या धंद्याच्या संबंधातील सर्व पुस्तके . अभिलेख 
व इतर दस्तऐवज यांच्या अभिरक्षेची व नियंत्रणाची व्यवस्था ऋणपरिशोधक 
यांच्या स्वाधीन करतील आणि त्यानंतर संस्थेची अधिकारी / पदाधिकारी 
यांना त्यापैकी कोणतीही गोष्ट मिळू शकणार नाही . 

सदरचा अंतिम आदेश आज दिनांक ५ जून २०२० रोजी 
माझे सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 


गुलाब पाटील , 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अमळनेर , 

जिल्हा जळगाव . 


, 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) 
नुसार उक्त संस्थेवर श्री . एस . ए . पाटील , मुख्य लिपिक , अधीन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर यांची ऋणपरिशोधक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे . तसेच उक्त अधिनियमाचे कलम १०३ 


अमळनेर , ५ जून २०२० . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / बीडीव्हीडी / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / २८ ९ / २०२० , दिनांक २६ नोव्हेंबर २०२० असा आहे . 


जळगाव , २६ नोव्हेंबर २०२० . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ८७६ / सन २०२०.- मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव अधिसूचित 
करतो की , माऊली महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
पिळोदे खुर्द , तालुका यावल , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( सन १ ९ ६१ चा 
नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण कृषी 
संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / वायडब्ल्यूएल / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / २८८ / २०२० , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० असा आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ९ २३ / सन २०२०.- मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव अधिसूचित 
करतो की , बलराज महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
गडखांब , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक 
२४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 


जळगाव , २३ नोव्हेंबर २०२० , 

. 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / एएमएनआर / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / २ ९ ० / २०२० , दिनांक ४ डिसेंबर २०२० असा आहे . 


जळगाव , ४ डिसेंबर २०२० . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ८७८ / सन २०२०.- मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव अधिसूचित 
करतो की , दत्त दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , पातोंडा , 
तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक 
२४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / ( डी ) / 
२८७/२०२० , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० असा आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ९ २ ९ / सन २०२०.- मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव अधिसूचित 
करतो की , कृष्ण दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , वडगावलांबे , 
तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक 
२४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 


जळगाव , २३ नोव्हेंबर २०२० . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / ( डी ) / 
२ ९ १ / २०२० , दिनांक ७ डिसेंबर २०२० असा आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ८८८ / सन २०२०.- मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव अधिसूचित 
करतो की , अहिल्यादेवी होळकर दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , मनूर खुर्द , तालुका बोदवड , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( सन 
१ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 


रविंद्र र . पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


जळगाव , ७ डिसेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


२३ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 08 / 2021.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 

( 1 ) 


Period 


Sr. No. 

1 


Name and Designation 

2 


3 


1 


Shri . S. B. Walke , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Chandwad . 


Ex post facto sanctioned to the Earned Leave for 
two ( 2 ) days from 17th December 2020 and 18th 
December 2020 with permission to leave 
headquarter 


2 


Shri . S. G. Dubale , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nandgaon . 


Ex post facto sanction to the Earned Leave for 
five ( 5 ) days from 14th December 2020 to 18th 
December 2020 prefixing Sunday falling on 13th 
December 2020 and suffixing Sunday falling on 
20th December 2020 with permission to leave 
headquarter with effect from 12th December 2020 
after office hours to 20th December 2020 after 
office hours . 
Casual leave from 14th December 2020 to 18th 
December 2020 is hereby cancelled . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


2 


1 


Shri . S. B. Walke , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Chandwad . 


Shri . N. A. Ingley , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Chandwad alongwith the additional 
charge of the Court of Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Pimpalgaon . 


2 


Shri . S. G. Dubale , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nandgaon . 


Smt . S. A. Lomte , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Manmad City . 


SEEMA C. JADHAV , 
1 / C . District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 1st January 2021 . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 09 / 2021.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers Leave for the period mentioned against their names . 

( 1 ) 


Sr. No. 

1 


1 


Name and Designation 

2 
Shri . V. S. Kulkarni , 
District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Period 

3 
Ex post facto sanctioned to the Commuted Leave 
for six ( 6 ) days from 14th December 2020 to 19th 
December 2020 prefixing holidays falling from 12th 
December 2020 and 13th December 2020 and 
suffixing Sunday falling on 20th December 2020 
with permission to leave headquarter . 
Earned Leave for three ( 3 ) days from 4th January 
2021 to 6th January 2021 prefixing Sunday falling 
on 3rd January 2021 with permission to leave 
headquarter with effect from 2nd January 2021 
after office hours to 7th January 2021 before office 
hours . 


2 


Shri . M. A. Shinde , 
District Judge - 10 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


3 


Shri . V. S. Hingne , 
District Judge - 11 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik . 


Ex post facto sanctioned to the Extension of 
Earned Leave for six ( 6 ) days from 6th December 
2020 to 11th December 2020 suffixng holidays 
fallling on 12th December 2020 and 13th 
December 2020 with permission to leave 
headquarter is hereby granted in continuation of 
Earned leave from 30th November 2020 to 5th 
December 2020 previously granted . 


4 


Shri . V. A. Sathe , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Ex post facto sanction to the Commuted Leave 
for three ( 3 ) days from 19th December 2020 to 
21st December 2020 . 


5 


Smt . P. V. Hingane , 
6th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


6 


Shri . S. S. Jahagirdar , 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Ex post facto sanctioned to the Extension of 
Earned Leave for two ( 2 ) days from 10th 
December 2020 and 11th December 2020 suffixng 
holidays fallling on 12th December 2020 and 13th 
December 2020 is hereby granted in continuation 
of Earned leave from 30th November 2020 to 9th 
December 2020 previously granted . 
Ex post facto sanction to the Half Pay Leave for 
ten ( 10 ) days from 7th December 2020 to 16th 
December 2020 with permission to leave 
headquarter . 
Ex post facto sanctioned to the Extension of 
Earned Leave for six ( 6 ) days from 22nd 
November 2020 to 27th November 2020 suffixng 
holidays fallling on 28th November 2020 and 29th 
November 2020 is hereby granted in continuation 
of Earned Leave from 20th November 2020 to 
21st November 2020 previously granted . 


7 


Shri . S. W. Ugale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Niphad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


२५ 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


2 


1 


Shri . V. S. Kulkarni , 
District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Shri . S. T. Pandey , 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


2 


Shri . M. A. Shinde , 
District Judge - 10 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Shri . V. S. Hingne , 
District Judge - 11 and Assistant Sessions Judge , 
Nashik 


3 


Shri . V. S. Hingne , 
District Judge - 11 and Assistant 
Sessions Judge , Nashik . 


Smt . S. N. Bhalerao , 
Ad hoc District Judge - 1 and Assistant Sessions 
Judge , Nashik 


4 


Shri . V. A. Sathe , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Smt . P. V. Hingane , 
6th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


5 


Smt . P. V. Hingane , 
6th Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Nashik . 


Shri . S. K. Dhekale , 
7th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


6 


Shri . S. S. Jahagirdar , 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Shri . S. B. Kale , 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Niphad . 


7 


Shri . S. W. Ugale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division 
and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Niphad . 


Smt . M. S. Kochar , 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Niphad . 


5 


SEEMA C. JADHAV , 
I / c . Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 1st January 2021 . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ८६ / सन २०२०.- श्री . एम . सी . नेपते , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांना दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०२० ते दिनांक २ जानेवारी २०२१ रोजीपर्यंतची एकूण तीन 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
४ जानेवारी २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . सी . नेपते यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एम . सी . नेपते , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस . पी . आडे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एम . सी . नेपते , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर 
त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

मंजुषा वसंतराव देशपांडे , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


क्रमांक वि -३ / सनिश्री / नियो.ऑरचिड / हाउसिंग / नोंदणी / १४ / सन 
२०२१.- मी , विजयसिंह उत्तमराव लकवाल , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर जाहीर करतो की , 
नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसएमआर / एचएसजी / ( टीसी ) / २८१३ / २०२० 
२१/२०२० , दिनांक ६ जानेवारी २०२१ अन्वये नियोजित ऑरचिड 
हाईटस् हाउसिंग सहकारी संस्था मर्यादित , श्रीरामपूर , जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चा कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चा कलम १२ ( १ ) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात 
येत आहे . 


वि . उ . लकवाल , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीरामपूर , 

जिल्हा अहमदनगर . 


श्रीरामपूर , ६ जानेवारी २०२१ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


नोंदणी रद्द आदेश 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , ३० डिसेंबर २०२० . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / ६३ / सन २०२१.- श्रीमती एस . सी . निर्मळे , २ 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर ह्या दिनांक 
११ जानेवारी २०२१ ते दिनांक ९ जुलै २०२१ रोजीपर्यंत प्रसुती 
रजेवर असल्यामुळे त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ११ 
जानेवारी २०२१ रोजीपासून ते दिनांक ९ जुलै २०२१ रोजीपर्यंत 
श्रीमती एम . एम . गांगुर्डे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

अशोककुमार बी . भिल्लारे , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , १ जानेवारी २०२१ . 


क्रमांक ना . बँका / जिउनि / श्रीबाळासाहेब / क .२१ / नों.र. / ७६८८ / 
२०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , दिग्विजय आहेर , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर श्री . बाळासाहेब 
सातभाई मर्चेटस को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , कोपरगाव 
( अवसायनात ) , कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर 
नोंदणी क्रमांक एएनआर / बीएनके / १२६ , दिनांक ३० एप्रिल १ ९ ७० या 
बँकेची नोंदणी या आदेशाने रद्द करीत आहे . सदर आदेशाच्या 
दिनांकापासून सदर बँकेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येऊन 
व ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असण्याचे बंद होईल . सदर 
बँकेची येणी - देणी लक्षात न येण्यासारखी मालमत्ता / मत्ता , मालमत्ता व 
कारवाईयोग्य दावे ( Actionable Claims ) शिल्लक असल्यामुळे 
त्यांचे रोखीकरणाची कार्यवाही करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम ८ ९ ( १७ ) 
नुसार श्री . नामदेव ठोबंळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कोपरगाव , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर यांची शासकीय 
परीरक्षक / प्रापक ( Custodian ) म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


२७ 


बँकेचे अंतिम लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी सदर बँकेचे 
अवसायक मंडळ यांची राहील व त्यांनी अंतिम लेखापरीक्षण अहवालाच्या 
अनुषंगाने चल / अचल मालमत्ता , येणे - देणे , प्राप्त - अप्राप्त वसुली दाखले , 
न्यायालयीन व कारवाई योग्य दावे , दाखल व दाखल न केलेल्या 
केसेसची यादी तयार करून कार्यवाहीसाठी कस्टोडियन यांचेकडे 
सूपूर्द करावी व त्याची एक प्रत निबंधक म्हणून या कार्यालयास 
दिनांक १ मार्च २०२१ पावेतो सादर करावी . त्याचप्रमाणे सदर बँकेची 
लक्षात न येण्यासारखी मालमत्ता / येणी - देणी व लक्षात न येण्यासारखी 
दावे निबंधकाकडे विहित करण्यात येत असून याबाबत बँकेचे कस्टोडियन 
यांनी पुढील कार्यवाही करावयाची आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , अभिजित 
देशपांडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा 
नाशिक याद्वारे कॅनॉल बागायतदार संघ सेवकांची सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , ओझर , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक 
( एनएसके / एनएचडी / आरएसआर / ३५३ / सन १ ९ ७७ , दिनांक ३ फेब्रुवारी 
१ ९ ७७ ) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ४ डिसेंबर २०२० रोजी 
माझे सही - शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला 
असे . 


निफाड , ४ डिसेंबर २०२० . 


दिग्विजय आहेर , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


आदेश 


अहमदनगर , ३० डिसेंबर २०२० . 


आदेश 


क्रमांक आस्था / जय जनार्दन पा.वा.सं. / क . २१ / नों.र.आ. / १५ ९ ५ / 
सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभिजित 
देशपांडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा 
नाशिक याद्वारे जय जनार्दन सहकारी पाणीवापर संस्थांचा 
संघ मर्यादित , खेडे , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ( एनएसके । 
एनएचडी / आरएसआर / ( एसआर ) / १५३३ / सन २०१२ , दिनांक २ मार्च 
२०१२ ) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


क्रमांक विकास -१ / श्री.सावरीयाजी कृ.प्र . / संस्था / नोंदणी / ७१ / सन 
२०२१.- जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , श्री . सावरीयाजी कृषी प्रक्रिया सहकारी 
संस्था मर्यादित , जळगाव , तालुका - जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक जेजीए / पीआरजी ( ओ ) / १०६ / २०२१ / सन २०२१ , दिनांक ८ 
जानेवारी २०२१ या क्रमांकाने नोंदविणेत आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण प्रक्रिया संस्था असून उपवर्गीकरण कृषी प्रक्रिया संस्था 
असे आहे . 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ डिसेंबर २०२० रोजी 
माझे सही - शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला 
असे . 


निफाड , १५ डिसेंबर २०२० . 


संतोष बिडवई , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव . 


आदेश 


जळगाव , ८ जानेवारी २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


क्रमांक आस्था / भगवतीशेतकरीविकाससह.संस्था / क . २१ / नों.र.आ. / 
१६७ ९ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , 
अभिजित देशपांडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , निफाड , 
जिल्हा नाशिक याद्वारे भगवती शेतकरी विकास सहकारी 
संस्था मर्यादित , लासलगाव , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक 
( एनएसके / एनएचडी / आरएसआर / एनसी / ४४८६ / सन २००५ , दिनांक 
१८ मार्च २००५ ) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


आदेश 


क्रमांक आस्था / कॅबासंसेसहपत / क . २१ / नों.र.आ. / १५६८ / सन 
२०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे . पी . सरपाते यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० रोजी 
माझे सही - शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला 
असे . 


होते . 


निफाड , ३१ डिसेंबर २०२० . 


पुनर्जीवन आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ अन्वये 

क्रमांक आस्था / लासलगाव म.वि.स.सेवासं . / पुनर्जी / २८ / सन २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १८ नुसार मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , अभिजित देशपांडे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक याद्वारे लासलगाव 
महिला विकास सहकारी सेवा संस्था मर्यादित , लासलगाव , 
तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक या संस्थेचा दिनांक ४ डिसेंबर 
२०२० रोजी पारित पुनर्जीवन प्रारूप मसुदा आदेश कायम करीत 
असून या आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे पुनर्जीवन झाले आहे , 
असे समजण्यात येईल . 


श्रीमती जे . पी . सरपाते , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २१ डिसेंबर २०२० ते दिनांक २२ 
डिसेंबर २०२० रोजीपर्यंत श्री . एस . एस . देशमुख , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांचेकडे दिनांक २३ डिसेंबर 
२०२० ते दिनांक २७ डिसेंबर २०२० रोजीपर्यंत तसेच दिनांक 
१ जानेवारी २०२१ ते दिनांक २ जानेवारी २०२१ रोजीपर्यंत 
श्रीमती ए . एस . वानखेडे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यांचेकडे , दिनांक २८ डिसेंबर २०२० ते दिनांक ३० 
डिसेंबर २०२० रोजीपर्यंत श्री . एम . सी . नेपते , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांचेकडे व दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० 
रोजी श्री . एस . पी . आडे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ५ जानेवारी २०२१ रोजी 
माझे सही व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे . 

अभिजित देशपांडे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , 

जिल्हा नाशिक . 


श्रीमती जे . पी . सरपाते , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , पाथर्डी ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

मंजुषा वसंतराव देशपांडे , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


अहमदनगर . 


निफाड , ५ जानेवारी २०२१ . 


अहमदनगर , ७ जानेवारी २०२१ . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ९ ० / सन २०२१.- श्रीमती जे . पी . सरपाते , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक 
२१ डिसेंबर २०२० ते दिनांक २४ डिसेंबर २०२० रोजीपर्यंतची 
मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत 
आहे . त्याऐवजी त्यांची दिनांक २१ डिसेंबर २०२० ते दिनांक २ 
जानेवारी २०२१ रोजीपर्यंतची एकूण तेरा दिवसांची वैद्यकीय रजा 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


क्रमांक आस्था / डीएलई / ( डीएलई ) / पीआरडी / आय / ९ १२ / ६२४ / २०१ ९ 
२० / सन २०२० - उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे , तालुका धुळे 
जाहीर करतात की , दक्षता महिला उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित , 
धुळे , तालुका - जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
डीएलई / ( डीएलई ) / पीआरडी / आय / ९ १२ / २०१ ९ -२०२० / सन २०२० , दिनांक 
२६ फेब्रुवारी २०२० असा आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


२ ९ 


आदेश 


तिचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये उत्पादक संस्था 
व उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था या उपवर्गात करण्यात 
येत आहे . 

विलास गावडे , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे , 


क्रमांक वि -३ / पतसंस्था / श्रीपांग्रापत / अव.बदल / आदेश / २५० / सन 
२०२१.- मी , संजय गिते , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे तालुका 
धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
व कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर 
करून श्री पांडुरंगकृपा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , निकुंभे , तालुका - जिल्हा धुळे या संस्थेच्या अवसायकपदी 
श्री . बी . जी . गोंधळी , सहायक सहकारी अधिकारी अधीन उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे , तालुका धुळे ऐवजी श्री . व्ही . डी . चौधरी , 
४ थे अपर लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था अधीन जिल्हा विशेष 
लेखापरीक्षक , वर्ग -१ , सहकारी संस्था , धुळे यांची नेमणूक करीत 
आहे . 


तालुका धुळे . 


धुळे , २६ फेब्रुवारी २०२० . 


आदेश 


सदर आदेश आज दिनांक १३ जानेवारी २०२१ रोजी माझे 
सही शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 


धुळे , १३ जानेवारी २०२१ . 


क्रमांक आस्था / डीएलई / जीएनएल / ( ओ ) / ३८६ / १६२ / २०२०-२१ / सन 
२०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे , तालुका धुळे जाहीर 
करतात की , राधेय सुशिक्षित बेरोजगार व स्वयंरोजगार सहकारी 
संस्था मर्यादित , धुळे , तालुका - जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक डीएलई / डीएलई / जीएनएल / ३८६ / २०२०-२०२१ / सन २०२० , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०२० असा आहे . 


आदेश 


तिचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सर्वसाधारण संस्था 
व उपवर्गीकरण इतर संस्था या उपवर्गात करण्यात येत आहे . 


क्रमांक वि -३ / पतसंस्था / धुताखविसंकर्म / अव.बदल / आदेश / २१६ / सन 
२०२१.- मी , संजय गिते , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे तालुका 
धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
व कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर 
करून धुळे तालुका खरेदी विक्री संघ कर्मचारी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , धुळे , तालुका - जिल्हा धुळे या संस्थेच्या अवसायकपदी 
श्री . बी . जी . गोंधळी , सहायक सहकारी अधिकारी अधीन उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे , तालुका धुळे ऐवजी श्री . आर . एन . साळुके , 
२ रे अपर लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था अधीन जिल्हा विशेष 
लेखापरीक्षक , वर्ग -१ , सहकारी संस्था , धुळे यांची नेमणूक करीत 
आहे . 


धुळे , २२ डिसेंबर २०२० . 


आदेश 


सदर आदेश आज दिनांक १३ जानेवारी २०२१ रोजी माझे 
सही शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 


धुळे , १३ जानेवारी २०२१ . 


क्रमांक आस्था / डीएलई / जीएनएल / ( ओ ) / ३८७ / २६३ / २०२०-२१ / सन 
२०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे , तालुका धुळे जाहीर 
करतात की , राष्ट्रीय शेतमजूर सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
नेर , तालुका - जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक 
डीएलई / डीएलई / जीएनएल / ३८७ / २०२०-२०२१ / सन २०२१ , दिनांक 
१ ९ जानेवारी २०२१ असा आहे . 


आदेश 


तिचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सर्वसाधारण संस्था 
व उपवर्गीकरण इतर संस्था या उपवर्गात करण्यात येत आहे . 


क्रमांक वि -3 / पतसंस्था / भो.बा . ग्रापत / अव.बदल / आदेश / २०६ / सन 
२०२१.- मी , संजय गिते , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे तालुका , 
धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
व कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर 
करून जयश्री भोलेबाबा ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , न्याहळोद , तालुका - जिल्हा धुळे या संस्थेच्या अवसायकपदी 
श्री . बी . जी . गोंधळी , सहायक सहकारी अधिकारी अधीन उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे , तालुका धुळे ऐवजी श्री . व्ही . डी . चौधरी , 
४ थे अपर लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था अधीन जिल्हा विशेष 


धुळे , १ ९ जानेवारी २०२१ . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


लेखापरीक्षक , वर्ग -१ , सहकारी संस्था , धुळे यांची नेमणूक करीत 
आहे . 


सदर आदेश आज दिनांक १३ जानेवारी २०२१ रोजी माझे 
सही शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 


धुळे , १३ जानेवारी २०२१ . 


महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
क्रमांक आस्थापना / स्व . रावसाहेब कदम शेतकरी विकास सहकारी 
संस्था मर्या . / क . २१ / नों.र.आ. / ७२ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , अभिजित देशपांडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक स्व . आमदार रावसाहेब कदम 
शेतकरी विकास सहकारी संस्था मर्यादित , ओझर , 

तालुका 
निफाड , जिल्हा नाशिक ( एनएसके / एनएचडी / आरएसआर / ( एनसी ) / 
४५२६ / सन २०० ९ , दिनांक १५ मे २०० ९ ) या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . 


आदेश 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे . 


क्रमांक वि -३ / पतसंस्था / जवाहरनापत / अव.बदल / आदेश / २३६ / सन 
२०२१.- मी , संजय गिते , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे तालुका , 
धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
व कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर 
करून जवाहर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , धुळे , तालुका 
जिल्हा धुळे या संस्थेच्या अवसायकपदी श्री . बी . जी . गोंधळी , 
सहायक सहकारी अधिकारी अधीन उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
धुळे , तालुका धुळे ऐवजी श्री . आर . एन . साळुके , २ रे अपर 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था अधीन जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , 
वर्ग -१ , सहकारी संस्था , धुळे यांची नेमणूक करीत आहे . 

सदर आदेश आज दिनांक १३ जानेवारी २०२१ रोजी माझे 
सही शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ८ जानेवारी २०२१ रोजी 
माझे सही - शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला 
असे . 


निफाड , ८ जानेवारी २०२१ . 


संजय गिते , 

उपनिबंधक . 
सहकारी संस्था , धुळे , 
तालुका धुळे , जिल्हा धुळे . 


धुळे , १३ जानेवारी २०२१ . 


पुनर्जीवन आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ अन्वये 

क्रमांक आस्थापना / कै . भिमादादा कुटे शेतकरी विकास सह . 
संस्था / पुनर्जिवन आदेश / १६८३ / सन २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १ ९ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १८ नुसार मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , अभिजित देशपांडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक कै . भिमादादा कुटे शेतकरी 
विकास सहकारी संस्था मर्यादित , सायखेडा , तालुका निफाड , 
जिल्हा नाशिक या संस्थेचा दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२० रोजी 
पारित पुनर्जीवन प्रारूप मसुदा आदेश कायम करीत असून या 
आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे पुनर्जीवन झाले आहे , असे समजण्यात 
येईल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


जाहीरनामा 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० रोजी 
माझे सही व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे . 


क्रमांक आस्था / संजय मजूर / पो.नि. / दुरुस्ती / ८ ९९ / सन २०२०. 
मी , अभिजित देशपांडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , निफाड , 
जिल्हा नाशिक जाहीर करतात की , या कार्यालयाचे अधिनस्त 
कार्यक्षेत्रात संजय मजूर बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित , 
पिंपळगाव ब . , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) प्रमाणे नोंदणीकृत 
असून सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएफडी / पीआरडी / 
एल / ८०५ / ९ ६ , दिनांक ४ एप्रिल १ ९९ ६ असा आहे . या संस्थेचे 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १३ अन्वये 
संस्थेचे उपविधीतील पोटनियमांची दुरुस्ती करण्यात येऊन सदर 
संस्थेचे नाव यशश्री मजूर व बांधकाम सहकारी संस्था मर्यादित , 
नांदुर्डी , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक असे करण्यात आलेले आहे . 
निफाड , ७ जुलै २०२० . 


निफाड , ३१ डिसेंबर २०२० . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 


क्रमांक आस्थापना / स्व . कारभारी पुंजाजी कारे शेतकरी विकास 
सहकारी संस्था मर्या . , सोनगाव / क . २१ / नों.र.आ. / १६८४ / सन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , 


शके १ ९ ४३ 


३१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 


२०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभिजित देशपांडे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक स्व . 
कारभारी पुंजाजी कारे शेतकरी विकास सहकारी संस्था 
मर्यादित , सोनगाव , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक ( एनएसके 
एनएचडी / ( एनसी ) / ५१०३ / सन २०० ९ , दिनांक २ ९ डिसेंबर २०० ९ ) 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / कलम २१ / श्री गोपाल दु . गुढे 
नो.र.आ. / ६२ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव असा आदेश देतो की , या कार्यालयाने नोंदणी क्रमांक 
जेजीए / बीडीएन / एजीआर / ४१८ ( डी ) / सन १ ९९ १ - ९ २ , दिनांक २७ 
जून १ ९९ १ नुसार नोंदणी झालेली श्री गोपाल दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , गुढे , तालुका भडगाव , जिल्हा जळगाव 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर संस्था निगमनिकाय असल्याचे बंद झाली आहे , असे समजण्यात 
येईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० रोजी 
माझे सही - शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला 


असे . 


निफाड , ३१ डिसेंबर २०२० . 


सदरचे आदेश आज दिनांक १८ जानेवारी २०२१ रोजी 
माझे सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला 


असे . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 


रविंद्र र . पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

जळगाव . 


जळगाव , १८ जानेवारी २०२१ . 


क्रमांक आस्थापना / पोईमल उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था 
मर्या . , नांदुरमध्यमेश्वर / क . २१ / नों.र.आ. / १५ ९ ४ / सन २०२०.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , अभिजित देशपांडे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , जिल्हा नाशिक पोईमल उपसा जलसिंचन 
सहकारी संस्था मर्यादित , नांदुरमध्यमेश्वर , तालुका निफाड , 
जिल्हा नाशिक ( एनएसके / एलएफटी / ९ १६ / सन १ ९ ८४ , दिनांक २ ९ 
मार्च १ ९ ८४ ) या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येवून ती निगमनिकाय म्हणून अस्तित्वात असल्याचे 
बंद झाली आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १५ डिसेंबर २०२० रोजी 
माझे सही - शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला 
असे . 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / ८८५ / सन २०२०. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदीनुसार श्री गणेशा 
सहकारी गृहतारण संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत 
आहे . हा आदेश पारीत झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द 
झाली असे समजावे . 


अभिजित देशपांडे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , निफाड , 

जिल्हा नाशिक . 


सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक १७ डिसेंबर २०२० रोजी दिला असे . 


निफाड , १५ डिसेंबर २०२० . 


अमळनेर , १७ डिसेंबर २०२० . 


. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ९ - १५ , २०२१ / भाद्र १८ - २४ , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


आहे . हा आदेश पारीत झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द 
झाली असे समजावे . 


सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक १७ डिसेंबर २०२० रोजी दिला असे . 


अमळनेर , १७ डिसेंबर २०२० . 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / ८८३ / सन २०२०. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदीनुसार माऊली 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत 
आहे . हा आदेश पारीत झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द 
झाली असे समजावे . 


आदेश 


सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक १७ डिसेंबर २०२० रोजी दिला असे . 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / ८८७ / सन २०२०. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदीनुसार विद्यानगर 
सहकारी गृहतारण संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत 
आहे . हा आदेश पारीत झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द 
झाली असे समजावे 


अमळनेर , १७ डिसेंबर २०२० . 


आदेश 


सदर आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक १७ डिसेंबर २०२० रोजी दिला असे . 


क्रमांक आस्था / संस्था नोंदणी रद्द / कलम २१ / ८८१ / सन २०२०. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अमळनेर , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदीनुसार श्यामदिप 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , अमळनेर , तालुका अमळनेर , 
जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत 


गुलाब पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , अमळनेर , 


जळगाव . 


अमळनेर , १७ डिसेंबर २०२० . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


